जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्या कार्यालयातील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-अस्थाप २०१६ /प्र.क्र.३८/कामगार-९ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८ 


वाचा :-- १) शासन निर्णय क्र. अस्थाप-२०१६/प्र.क्र.३८/कामगार-९ ,दिनांक १४ मार्च, २०१८ 


शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील पृ.क्र. २ वरील परिच्छेद २ मधीळ चौथी ओळ "तो सन २०१७- 
१८ या वित्तीय वर्षाकरिताच्या मंजूर अनुदानातूनच भागविण्यात यावा" याऐवजी " तो सन २०१८-१९ 
या वित्तीय वर्षाकरिताच्या मंजूर अनुदानातूनच भागविण्यात यावा " असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११२०४५३२५१० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


७ Digitally signed by Ravindra Tukaram Jadhav 
R a V | Nn d [| a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industries 
Energy and Labour Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=603978b5660f0eca32742a306629627cab3d44b502 
T U ka fa al J a d h a V 3a7b6ae5f7a2ad9b25432f, cn=Ravindra Tukaram Jadhav 
Date: 2018.03.31 12:05:16 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. कामगार आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य), बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई 
. जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर जिल्हा, जुने जकातघर, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. (4 प्रती) 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र राज्य मुंबई, 
. afer व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
६. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९)/(व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
७. कार्यासन अधिकारी (प्रशासन-१),उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
८. निवड नस्ती (कामगार-९), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


Cc zAv A  -0 


